महाराष्ट्र शासन 
क्रमांक:- इएसटी-१०२१/प्र.क्र.२५/का.१४२७ 
नियोजन विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
स्थायित्व प्रमाणपत्र 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: स्थाप्रप-१४१४/(प्र.क्र.9३/१४)/१३-अ, 
दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१४ मधील सूचना क्र.१ येथे विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या सर्व शर्ती अर्थ व 
सांख्यिकी संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील खाली नमूद करण्यात आलेल्या अस्थायी शासकीय 
अधिकाऱ्याच्या बाबतीत पूर्ण झालेल्या आहेत आणि त्यानुसार ते अधिकारी आवश्‍यक त्या सर्व प्रयोजनार्थ 
त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर स्तंभ-४ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकापासून स्थायी 
शासकीय अधिकारी म्हणून समजले जाण्यास पात्र आहेत असे याव्दारे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


अ. शासकीय अधिकाऱ्यांचे नांव व ज्या पदावर स्तंभ क्र.२ मधील स्थायित्व लाभाचा 
क्र सध्याचे पदनाम अधिकाऱ्यास स्थायित्व प्रमाणपत्र दिनांक 
देण्यात येते ते पदनाम 
(१) (२) (3) (४) 
7 श्री.पुष्कर हिमेडचंद्र भगूरकर, 

सहसंचालक (रा.उ.), त र पया = 
ae सह , गट- ०१/०१/२०१८ 
मुख्य कार्यालय, मुंबई 


2 सामान्य प्रशासन विभाग, परिपत्रक क्र. स्थाप्रप्र-१४१५/ (प्र.क्र.९७/१५/ 93-31, 
दि. २१/०८/२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास दिलेल्या अधिकाराचा वापर करुन हे स्थायित्व प्रमाणपत्र 
अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग) यांच्या मान्यतेने देण्यात येत आहे. 

3. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर प्रमाणपत्र उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०२२२१११४१३२४१६ असा आहे. हे प्रमाणपत्र डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Tushar Purushottam Hirlekar 
DN: Maharashtr: 


Tushar chr 
ou=Plan partment, postalCode=400032, 
Purushottam ins a-edde 608 1472et36bad50Sd4744bédc208 
Hirlekar ताता 
(तु. पु. हिर्लेकर) 
दिनांक : २२ फेब्रुवारी, २०२१. कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) संचालक, अर्थ व साख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
त्यांना विनंती करण्यात येते की, याबाबतची नोंद संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सेवापुस्तकात 
नोंदविण्याबाबत उचित कार्यवाही करावी. 
२) श्री.पुष्कर हिमेशचंद्र भगूरकर, सहसंचालक (रा.उ.), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुख्य 
कार्यालय, मुंबई 
३) निवडनस्ती. 


